“अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी, गट-अ” 
या संवर्गाची दि.१.०१.२०२२ ची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठसू-२०२२/१२५/प्र.क्र.३१/उद्योग-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ मे, २०२२. 


वाचा १ छझासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.पदोन्न-२०१७/ 

१२५/प्र.क्र.३७/उद्योग-३, दि.१२/०५/२०१७. 

२ शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग दि.२१.६.२०२१ 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.इएसटी-२०२१/ 
१५१/ प्र.क्र.३०/ उद्योग-३, दि.१५/०९/२०२१. 

४ उद्योग संचालनालय, मुंबई, यांचे पत्र क्र.उसं/आस्थापना-१/ज्ये.सू./ 
उ.स.सं.(गट-आ)/२०२२/ओअ-८७, दि.२५.०१.२०२२. 

शासन परिपत्रक :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील अधिसूचनेतील नियम क्रमांक ५ (१) 


(i) प्रमाणे मागील कॅलेंडर वर्षामध्ये संबंधित संवर्गात थेट नियुक्‍ती किंवा नियमित अथवा 


तात्पुरती पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी तयार 


करुन ती प्रसिध्द करण्याची तरतुद आहे. 


२. उपरोक्त वाचा येथील अनुक्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये ८ अधिकाऱ्यांना 


पदोन्नती देण्यात आली असून वाचा १ येथील शासन आदेशान्वये देण्यात आलेली तदर्थ 


पदोन्नती नियमित करण्यात आली आहे 


३. यास्तव सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ येथे नमूद अधिसूचनेतील 


सूचनांनुसार अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी, गट-अ या सवर्गाची दि. ०१/०१/२०२२ ची 


तात्पुरती ज्येष्ठता यादी या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ट-तीन प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत 


आहे. 


४. विकास आयुक्त (उद्योग) यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक संबंधित 


अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून सदर ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी 


असल्यास त्याबाबत संबंधिताकडून निवेदन घ्यावे व अधिकाऱ्यांच्या निवेदनातील वस्तुस्थिती 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-२०२२/१२५/प्र.क्र.३१/उद्योग-३ 


अधिकाऱ्यांच्या सेवापुस्तकातील नोंदी, उपलब्ध अभिलेख इ. आधारे तपासून आपल्या 


स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह १५ दिवसात शासनास सादर करावे. सदर कालावधीत काही आक्षेप 


प्राप्त झाले नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांचे काही आक्षेप नाहीत असे गृहीत धरुन ज्येष्ठतायादी 


अंतिम करण्यात येईल. त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या निवेदनांचा विचार करण्यात येणार नाही. 


५. मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ न्यायनिर्णयानुसार तसेच 


यासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्रमांक 


२८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडसूच्यामध्ये बदल 


झाल्यास त्यानुसार सदर ज्येष्ठता सूचीमध्ये बदल करण्यात येईल. 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०५३१११२६२२९९१० 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra V Gurav 


1 DN: CN = Ravindra V Gurav, C = IN, S = 
R av | n d ra V Micharactite, © = GOVERNMENT OF 
G MAHARASHTRA, OU = INDUSTRIES 
ENERGY, LABOUR DEPARTMENT 
Uurav Date: 2022.05.31 11:29:37 +05'30" 
(रविंद्र गुरव) 
शासनाचे सह सचिव 


प्रति, 


विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी-(द्वारा-विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग सं 
चालनालय, मुंबई) 

निवडनस्ती (उद्योग-३) 


०८ A AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


'परिशिष्ट-तीन 
दरवर्षी ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याचा विहित नमूना (नियम ५) 
९. संवर्गाचे नाव -अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी (गट अ) 


२. वेतन 2 एस-२३, ६७७००-२०८७०० 
३. दि.९ जानेवारी 2022 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०२१ ते ३१.१२.२०२९ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 


नियम ३ शासकीय संबंधीत पदावर | जन्मदिनांक प्रवर्ग नियम ३ (२) ज्येष्ठठतेचा ।सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक शेरा 
(२) (ब) | अधिकाऱ्याचे नांव |नियुक्‍तीचा मार्ग (अ) नुसार दिनांक दिनांक अर्हता 

नुसार संवर्गात प्रत्यक्ष 

ज्येष्ठता रूजू दिनांक 

क्रमांक 


aa ee 
१२.०५.२०१७ । 30.05.2038 बी.टेक (केमिकल) शा.नि.क्र.आयएसटी-२०११/प्र.क्र.२८२/उद्योग-२, 
दि.२४.०७.२०१२ अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) 
या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 
शा.नि.क्र.पदोन्न-१४१७/१२०/प्र.क्र.३४/उ-३, 
दि.१२.०५.२०१७ अन्वये उद्योग उप संचालक(तां.) 
(गट अ) या पदावरुन अधिक्षकिय उद्योग 
अधिकारी (गट अ) या पदावर तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती. 
शासन आदेश दि.१२.०५.२०१७ अन्वये “अधिक्षकीय 
उद्योग अधिकारी (गट-अ)” या पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आली होती. सदरची पदोन्नती दि.१२.०५.२०१७ 
शासन आदेशाच्या दिनांकापासून नियमित करण्यास 
शासन निर्णय क्र. पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उद्योग-३ 
दि.१५.०९.२०२१ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


RR 


श्रीमती मृ.न.देवराज 


पदोन्नती 


94.03.9823 


वि.मा.प्र. (वैध) 


२८.०९.२०२१ 


१५.०९.२०२१ 


39.03.2089 


39.09.2082 


बी.ई. (इलेक्ट्रॉनिक्स 
& 


टेले. कम्युनिकेशन्स) 
एम.बी.ए.(फायनान्स) 


बी इ (कॅम्प्यूटर) 


शा.नि.क्र.आयएसटी-२०११/प्र.क्र.२८२/उद्योग-३, 


दि.२४.०७.२०१२ अन्वये 
उद्योग उप संचालक (तां) या पदावर 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती 
शा.नि.क्र.पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उ-३, 
दि.१५.०९.२०२१ अन्वये उद्योग उप संचालक(तां) 
(गट अ) या पदावरुन अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी 
(गट अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


शा.नि.क्र.आयएसटी-२०११/प्र.क्र.२८२/उद्योग-३, 


दि.२४.०७.२०१२ अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) 
या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 
विभागीय परिक्षा अतिरिक्‍त चोथ्या संधीत उतीर्ण 
केली असल्याने ज्येष्ठता गमावली आहे. 
शा.नि.क्र.पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उ-३, 
दि.१५.०९.२०२१ अन्वये उद्योग उप संचालक(तां) 
(गट अ) या पदावरुन अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी 
(गट अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


१३ aL. भी. कोळेकर पदोन्नती २७.१०.१९७६ | भज (क) (वैध) 9.20, 202 १५.०९.२०२१ | ३१.१९०.२०३४ 


बी ई (प्रोडक्शन) 


इंजिनिअरिंग 


शा.नि.क्र.आयएसटी-२०११/प्र.क्र.२८२/उद्योग-३, 
दि.२४.०७.२०१२ अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) 
या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 

विभागीय परिक्षा अतिरिक्‍त चोथ्या संधीत उतीर्ण 
केली असल्याने ज्येष्ठता गमावली आहे. 
शा.नि.क्र.पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उ-३, 
दि.१५.०९.२०२१ अन्वये उद्योग उप संचालक(तां) 
(गट अ) या पदावरुन अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी 
(गट अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१५/प्र.क्र.५५/उद्योग-३, 


दि.१७.११.२०१५ अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) 
(गट-अ) या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 


शा.नि.क्र.पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उ-३, 


दि.१५.०९.२०२१ अन्वये उद्योग उप संचालक(तां) 
(गट अ) या पदावरुन अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी 
(गट अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


१५ st. शि.सा. मुददमवार | पदोन्नती २६.०३.१९८४ | अज (वैध) २७.०९.२०२१ | १५.०९.२०२१ | ३१.०३.२०४२ बो. ई. शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१५/प्र.क्र.५५/उद्योग-३, 


ईलेक्ट्निक्स दि.१७.११.२०१५ अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) 
अण्ड टेलेकॉम ।(गट-अ) या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 
शासन निर्णय क्र.इएसटी-३४१६/६०१/प्र.क्र.८९/ उद्योग-३, 
दि. ३०.०१.२०१८ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब), 
उद्योग संचालनालय, मुंबई या पूर्वाश्रमांची सेवा 
विद्यमान सेवेस जोडण्याबाबत मान्यता देण्यात आली 
आहे. 
शा.नि.क्र.पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उ-३, 
दि.१५.०९.२०२१ अन्वये उद्योग उप संचालक(तां) 
(गट अ) या पदावरुन अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी 
(गट अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


१६ पदोन्नती १८.०३.१९८० अजा (वैध) २७.०९.२०२१ | १५.०९.२०२१ ३९१.०३.२०३८ | बौ. ई. (संगणक) | शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१५/प्र.क्र.५५/उद्योग-३, 
दि.१७.११.२०१५ अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) 
(गट-अ) या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 
शा.नि.क्र.पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उ-३, 
दि.१५.०९.२०२१ अन्वये उद्योग उप संचालक(तां) 
(गट अ) या पदावरुन अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी 
(गट अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


| श्री.सं.प्र.पाटील पदोन्नती १७.०६.१९७७ | इ.मा.ब. (वैध) 1 २७.०९.२०२१ 1 १५.०९.२०२१ | ३१.१०.२०३८ 


१७.०६.१९७७ २७.०९.२०२१ । १५.०९.२०२१ | ३०.०६.२०३५ | बी.ई. (मेकॅनिकल) 


बी-टेक 
(ऑईल, फॅटसअऑँण्ड 
बॅक्‍्सेसटेक) 


एम.ए. 
(सोशिओलॉजी) 


दि.१७.११.२०१५ अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) 
(गट-अ) या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 

शासन निर्णय क्र.इएसटी-३४१६/६०१/प्र.क्र.८९/ उद्योग-३, 
दि. ३०.०१.२०१८ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब), 
उद्योग संचालनालय, मुंबई या पूर्वाश्रमांची सेवा 
विद्यमान सेवेस जोडण्याबाबत मान्यता देण्यात आली 
आहे. 
शा.नि.क्र.पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उ-३, 
दि.१५.०९.२०२१ अन्वये उद्योग उप संचालक(तां) 

(गट अ) या पदावरुन अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी 

(गट अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१५/प्र.क्र.५५/उद्योग-३, 


दि.१७.११.२०१५ अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) 
(गट-अ) या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 

शासन निर्णय क्र.इएसटी-३४१६/६०१/प्र.क्र.८९/ उद्योग-३, 
दि. ३०.०१.२०१८ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब), 
उद्योग संचालनालय, मुंबई या पूर्वाश्रमांची सेवा 

विद्यमान सेवेस जोडण्याबाबत मान्यता देण्यात आली 
आहे. 
शा.नि.क्र.पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उ-३, 


दि.१५.०९.२०२१ अन्वये उद्योग उप संचालक(तां) 
(गट अ) या पदावरुन अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी 
(गट अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


